विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस सन 2022-23 
या वित्तीय वर्षाचे उर्वरीत पुन:पुंजीकरण 
सहाय्याची रक्‍कम वितरीत करणे 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एसएलबीसी- १६२३/प्र.क्र.५७/का. १४१७ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ : महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, शासननिर्णय क्र. एसएलबीसी- १६२३/प्र.क्र.२८/का. १४१७, 
दिनांक १६ मे २०२३ 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाच्या “प्रादेशिक ग्रामीण बँक अधिनियम, १९७६” अन्वये प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची 
स्थापना ग्रामीण भागाच्या आर्थिक विकासाच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये 
सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र ग्रामीण बँक व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक या दोन प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) 
कार्यरत असून त्यामध्ये केंद्रशासनाचा yo टक्के हिस्सा, पुरस्कृत बॅंकांचा 34 टक्के हिस्सा व 
राज्यशासनाचा १५ टक्के हिस्सा या प्रमाणात भागभांडवल गुंतविलेळे आहे. अपर सचिव, वित्तीय सेवा 
विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्रमांक ३/९/२०२०-आरआरबी, दि. २९ मार्च, २०२३ 
अन्वये महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा १५ टक्के हिस्सा वितरीत करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. 
त्यानुसार राज्यशासनाच्या १५ % SATA सन २०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेस रू. 
१३,६०,९६,९५०/- व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस रू. ४७,१८,१५,१८०/- असा एकुण रू. 
६०,७९,१२,१३०/- निधी उपलब्ध करून द्यावयाचा होता. त्यापैकी महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेस रू. 
१३,६०,९६,९५०/- व विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस रू. २३,२२,०३,०५०/- असा एकुण रू. 
३६,८३,००,०००/- निधी उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक १६ मे २०२३ अन्वये उपलब्ध करून 
देण्यात आला. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस उर्वरीत रू. २३,९६,१२,१३०/- निधी उपलब्ध करून द्यावयाचा 
आहे. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात पावसाळी अधिवेशन, २०२३ मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रू. 
२३,९६,१३,०००/- निधी मंजुर झाला आहे. सदर निधीमधून विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस एकंदरीत रू. 
२३,९६,१२,१३०/- निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठीचा राज्य शासनाच्या १५% हिळ्यापोटी विदर्भ कोकण ग्रामीण 
बँक या प्रादेशिक ग्रामीण बँकेस “पुन:पुंजीकरण सहाय्य (Recapitalization Assistance)” रूपये 
२३,९६,१२,१३०/- (अक्षरी रूपये तेवीस कोटी शाहान्नव ळाख बारा हजार एकशे तीस फक्‍त) वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र. ६/२०/कोषा प्रश्ञा-५, दिनांक १२ 
नोव्हेंबर, २०२१ नुसार रुपये २३,९६,१२,१३०/- (अक्षरी रूपये तेवीस कोटी शाहान्नव लाख बारा हजार 
एकशे तीस फक्त) निधी “ई-कुबेर” प्रणालीव्दारे विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस अदा करण्यात यावेत. हा 
खर्च खालील लेखाशीर्षांतर्गग सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या मंजूर निधीमधून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएलबीसी- १६२३/प्र.क्र.१७/का. १४१७ 


मागणी क्रमांक ओ-१२, ५४६५ सर्वसाधारण वित्तीय व व्यापारी संस्थांमधील गुंतवणुका, 
०१, सर्वसाधारण वित्तीय संस्थांमधील गुंतवणुका 

१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका 

(००) (०१) ग्रामीण बँकांना भागभांडवल देणे (कार्यक्रम) 

५४, गुंतवणुका (५४६५ ००१९). 


३. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेस रूपये २३,९६,१२,१३०/- (अक्षरी रूपये तेवीस कोटी Tess लाख 
बारा हजार एकशे तीस फक्त) आहरीत व संवितरीत करण्यासाठी “उपसचिव (का-१४१७, नियोजन 
विभाग” हे “नियंत्रक अधिकारी” राहतील, तसेच “कार्यासन अधिकारी (का-१४२२), नियोजन विभाग” हे 
आहरण व संवितरण अधिकारी” असतील. या संदर्भात होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ ठेवण्याची तसेच खर्चाची 
माहिती वेळोवेळी संबंधित प्रधान महालेखापाल कार्यालयास देण्याची जबाबदारी “नियंत्रक अधिकारी” 
म्हणून “उपसचिव (का.१४१७), नियोजन विभाग” यांची राहील. 


४. विदर्भ कोकण ग्रामीण बँकेचा Payee code 71010007374 असा आहे. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ३५०/व्यय-८, दिनांक ०९ 
ऑगस्ट, २०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. महाराष्ट्र शासनाच्या WWW .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१८११५१५५४३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJENDRA PANDURANG WAGH 
R AJ F N D ) R A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 


2.5.4.20=9e4468a63fe9f9f2a565a0790f46e3c14a37 


PA N D ) U RA N G ग 15b2370430433845720a9c4c8107, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=7ADB1868A49B87 19E27D34530446 


71 A8CEDDBDO04AF26DD2089ED03E6B1BD92BD, 
WA G H cn=RAJENDRA PANDURANG WAGH 


Date: 2023.08.18 11:54:49 +05'30' 


(राजेंद्र वाघ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली - ११०००१ 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुबई. 

४. प्रधान महालेखापाल कार्यालय (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. प्रधान महालेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुबई 

६. प्रधान महालेखापाल कार्यालय (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
७. अध्यक्ष, नाबार्ड, मुख्य कार्यालय, मुंबई 
८ 
९ 


. मुख्य सरव्यवस्थापक, आयडीडी, नाबार्ड, मुख्य कार्यालय, मुंबई 
. वरीष्ठ व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया, मुख्य कार्यालय, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएलबीसी- 9§23/H.H.40/HT. १४१७ 


१०. महाव्यवस्थापक, विदर्भ-कोकण ग्रामीण बँक, मुख्य कार्यालय, दिनदयाळनगर, रिंग रोड, 
नागपूर. 

११. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. सहसचिव (कार्यासन-१४२४), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. उपसचिव (कार्यासन-व्यय ८/अर्थ १६), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 

१५. उपसचिव (कार्यासन-१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. कार्यासन अधिकारी, का.१४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवडनस्ती, कार्यासन १४१७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


